सन 2022-2023 या आर्थिक 


वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य हज 
समितीस निधी वितरित 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ नोव्हेंबर, २०२२ 
संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 

दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२. 

२) महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांचे पत्र क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.२/ एसएचसी/ 
बी-२०९, दि. १७.१०.२०२२. 

३) समक्रमांक दि. ११.०४.२०२२ चा शासन निर्णय. 
४) समक्रमांक दि. २८.०४.२०२२ चा शासन निर्णय. 

५) समक्रमांक दि. ०७.०६.२०२२ चा शासन निर्णय. 

६) समक्रमांक दि. २२.०८.२०२२ चा शासन निर्णय. 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीसाठी “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च 
(अनिवार्य, ३६ सहायक अनुदान (वेतन), (२२३५ ए २६७” या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४०.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 
यातून माहे ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत वेतनाच्या प्रयोजनासाठी रु. १७,२५,५६९/- इतकी 
रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य हज समितीस उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे . आता माहे 
नोव्हेंबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीच्या वेतनासाठी निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन |नणंय frig: 
महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालयासाठी “मागणी क्र. झेड ई-१, 2234 सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च 
(अनिवार्य, ३६ सहायक अनुदान (वेतन), (२२३५ ए २६७” या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४०.०० लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. ३ ते ६ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य हज 
समितीस माहे मार्च २०२२ ते ऑक्टोबर २०२२ या महिन्याच्या वेतनासाठी एकूण 
१७,२५,५६९/- (अक्षरी रुपये सतरा लाख पंचवीस हजार पाचशे एकोणसत्तर फक्त) इतका 
निधी वितरित करण्यात आला आहे. 
२. संदर्भ क्र. २ येथील मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या 
कर्मचाऱ्यांच्या माहे नोव्हेंबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२२ या महिन्याच्या वेतनासाठी 
रु.८,५७,०३३/- व कक्ष अधिकारी यांच्या अतिरिक्‍त कार्यभाराच्या वेतनापोटी रु. 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 


४८,०००/- असा एकूण रु. ९,०५,०३३/- (अक्षरी रुपये नऊ लाख पाच हजार तेहतीस 
ad) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य हज समितीस वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. याकरिता ते 
“नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत bes दुय्यम अधिकारी “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 
४. सदर निधी/तरतूद ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावी व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत ठेवण्यात 
यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत शासनास आणि 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा 
ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई 
यांची राहील. 
4, हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:- अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ अंतर्गत प्रशासकीय विभागांना प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दर सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२२१११६१७३२५५१८१४ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASHARANI 
UTTAM PATIL san 
(आ.उ.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. अवर सचिव (व्यय-४/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, खोली क्र. ६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 

६. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई. 

७. निवडनस्ती (का-५). 


oc 40 AD -9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


